कृषि विभागातील गट-ब संवर्गातील पदोन्नती 
कोट्यातील रिक्‍त पदांवर पदोन्नती देण्याकरीता 
विभागीय पदोन्नती समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र कृषिआ-१०२१/प्रक्र.४२/१६ए 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय कृषि व सहकार विभाग क्र.कृषिआ-४२८१/१५८३/१४अ, दि.०६.१०.१९८१ 

२) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.आकृवि-०२१७/प्र.क्र.३७/१५ञे, दि.२२.०२.२०१७ 
प्रस्तावना :- 

कृषि विभागातील गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर निम्न 


संवर्गातील पदोन्नती देण्याकरीता दि.०६.१०.१९८१ व दि.२२.०२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
समिती गठीत करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या कालावधीतील जिल्हा परिषदेकडील कृषि अधिकारी 
राज्यशासनाकडे वर्ग झाल्याने व इतर अनुषंगिक कारणांमुळे कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) तसेच कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब 
(कनिष्ठ) (राजपत्रित) व महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि 
सेवा (गट-ब) संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीची 
पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने आता, पुढील निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय :- 
कृषि विभागातील गट-ब व गट-ब(कनिष्ठ) संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर 


पदोन्नती देण्याकरीता विभागीय पदोन्नती समितीची पुनर्रचना करुन खालीलप्रमाणे सुधारीत विभागीय 
पदोन्नती समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पद 
१. | आयुक्‍्त(कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे अध्यक्ष 
२. | सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग सदस्य 
३. | सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
४. । संबंधित कार्यासनातील कक्ष अधिकारी/अवर सदस्य 


सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग 
५. | श्री.आर.एस.नाईकवाडी, अधिक्षक कृषि अधिकारी | मागासवगीयांचे प्रतिनिधी 
६. | संबंधित प्रशासकीय अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासकीय सदस्य सचिव 

अधिकारी कृषि आयुक्तालय, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२१/प्रक्र.४२/१६ए 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०९११४०२९२३०१असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
Government Of Mahai 


. ee Di 
DN: c=IN, = Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
u g I | V a mM h rey | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedeal 12e908c0e9a7e572d4190 
97092817151, 


serialNumber=fc1 02de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf340720e 
h a a e a98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2021.02.09 11;47:43 +05'30' 


(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

५. उप सचिव (ग्रामविकास), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. श्री.आर.एस.नाईकवाडी, अधिक्षक कृषि अधिकारी मार्फत कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. १५-ओ/१६-अ कार्यासनाचे कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

९. सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०. निवडनस्ती (१६-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


